| SEs ESS शासन Government of Maharashtra 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, General Administration Department, Mantralaya, 
विस्तार इमारत, सातवा मजला , Annexe Building, Seventh floor, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, | Madame Cama Road,Hutatma Rajguru Chowk, 
मुंबई-४०० 032, Mumbai ४०० 032. 


क्रमांक : विचासं- १११९/ प्र. क्र. २१/ २८-अ, दिनांक : ८ ऑगस्ट, २०१९ 


विषय :- महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या हवाई हवानांच्या लॅँडींग/पार्कींग 
दि.४/६/२०१७ ते १९/१/२०१८ या कालावधीच्या प्रलंबित देयकांच्या 
प्रदानास मंजुरी देण्याबाबत. 


ज्ञापन:- 


अधिदान व लेखा अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, शासनाच्या मालकीच्या सेसना 
सायकटेशन ५६० एक्सएलएस व्हीटी- व्हीडीडी या विमानाच्या व हेलिकॉप्टर व्हीटी सीएमएम या 
हवाई वाहनांचे मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील लॅडींग व पार्कींग संदर्भातील देयके मुंबई 
इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा. लिमिटेड या कंपनीने विलंबाने (एक वर्षांचा कालावधी झाल्यानंतर) सादर 
केळे आहे. सदर देयकाची एकूण रक्‍कम रु. १४,६२,०९९/- ( रुपये चौदा लाख बासष्ट हजार 
नव्याण्णव wat) मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा.लिमिटेड यांना अदा करण्यास विमानचालन 
संचालनालय, मुंबई यांना शासन मंजूरी देत आहे. 


२.  याप्रित्यर्थचा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखीशीर्षातर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र. ए-४ 

२०७०- इतर प्रशासनिक सेवा 

(११४) परिवहन साधनांची खरेदी व परिरक्षण 
(००) (०२) विमानचालन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन 
(२०७००१५६) ५० इतर खर्च 


३. सदर बाबीसाठी संचालक,विमानचालन संचालनालय यांना नियंत्रक अधिकारी व 
उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

४. हे ज्ञापन शासन निर्णय वित्त विभाग विअतप्र-२००१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग 
पहिला, उपविभाग-एक मधील अनुक्रमांक ६ नियम क्रमांक vo अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्राप्त 
झालेल्या प्राधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः विचासं- १११९/ प्र. क्र. २१/ २८-अ, 


ष्‌. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०१९०८०८१७१६४६७३०७ असा आहे .हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHARAT BUDHAJI GAWADE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 

25. }d0b23c9b2e64564546661363400c4a360e6c6fbdefca27 

3e 7, postalCode=400032, street=MANTRALAYA MUMBAI, 


ialNumber=af4e3993e4dd36 1 0fcb21aece361e641ad3d33d96f04d57 


G AWA D E 673céfca72eb10¢92, ०५-७०, o-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=BHARAT 800441 GAWADE 
Date: 2019.08.08 17:26:12 +05'30' 
(भ.बु.गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचालक / उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 
२. मॅनेजर, मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड, मुंबई Yoo ०९९ 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


